RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक १] 


गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३- १९, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २३ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


काढण्य 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
क्रमांक एनपीए/ २९ / १/ २०१५ - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ३२२( ३) ( इ ) 
( दोन ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये कणकवली नगरपंचायत सेवा ( वैद्यकीय 
परिचर्या) उप - विधी, २०१६ संबंधी केलेले पुढील उपविधी मंजूर करीत आहे : 

उपविधी 
१. (१) या उप- विधीस कणकवली नगरपंचायत सेवा ( वैद्यकीय परिचर्या) उप -विधी, २०१६ असे म्हणता येईल . 

( २) ते महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आलेल्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 

( ३) ते नगरपंचायतीच्या सेवकांना लागू होतील . 
२. संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर या उपविधी : 

(१ ) “ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम , १९६५ . 
( २) “ प्राधिकृत वैद्यकीय परिचर ” म्हणजे 

( एक ) कणकवली शहरातील शासन रुग्णालयाचा प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी किंवा त्याने याबाबतीत प्राधिकृत केलेला इतर 
कोणताही अधिकारी. 

( दोन ) कणकवली नगरपंचायतीच्या दवाखान्याचे वैद्यकीय अधिकारी . 

( तीन ) वेळोवेळी नगरपंचायतीने याबाबतीत मान्यता दिलेला कोणताही वैद्यकीय व्यवसायिक . 
( ३) “ मुख्य अधिकारी ” म्हणजे कणकवली नगरपंचायतीचे मुख्य अधिकारी . 

( ४) “ कुटुंब ” म्हणजे नगरपंचायत सेवकाची पत्नी , सेविकेचा पती , औरस मुले , सावत्र मुले, आई -बाप अठरा वर्षाखालील 
अविवाहित बहिण व भाऊ जे त्याच्या/तिच्यावर पूर्णतः अवलंबून असतील व ते त्याच्या /तिच्या बरोबर राहत असतील . 
( ५ ) “ शासन ” म्हणजे महाराष्ट्र शासन. 

(१) 
भाग एक - अ -( को .वि . पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७/ माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


(६ ) “ नगरपालिका " म्हणजे कणकवली नगरपंचायत . 

( ७ ) “ वैद्यकिय परिचर्या ” म्हणजे मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत किंवा ( जर कोणी रोगी मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत जाण्याच्या स्थितीत 
नसेल तर ( त्याच्या निवासस्थानी वैद्यकीय परिचराने आधी मान्यता दिली असेल तर प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराच्या सल्ला विषयक कक्षात 
( कन्सल्टिंग रुम ) प्राधिकृत वैद्यकीय परिचर केलेली शुश्रुशा आणि त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होईल : 

( एक ) कोणत्याही मान्यताप्राप्त रुग्णालयात किंवा सरकारी प्रयोगशाळेत होत असतील आणि प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराला 
आवश्यक वाटतील अशा रोग निदानाच्या प्रयोजनासाठी परीक्षेच्या आणि प्राधिकृत वैद्यकीय अणुजीवशास्त्रीय किरणोत्सारोपयोजन शास्त्र 
विषयक किंवा इतर पद्धती आणि 

( दोन ) विशेषज्ञ किंवा वैद्यकीय अधिकारी, प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याशी विचारविनिमय करून ठरवील. अशा मर्यादेपर्यंत 
आणि अशा रीतीने मान्यताप्राप्त रुग्णालयांशी संलग्न असेल अशाविशेषज्ञार्थीकिंवा नगरपालिकेच्या सेवेतील कोणत्याही इतर वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांशी आणि अशा अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये प्राधिकृत वैद्यकीय परिचर आवश्यक असल्याचे प्रमाणित करील अशा इतर 

कोणत्याही विशेषज्ञाशी केलेली वैद्यकीय सल्लामसलत . 
(८ ) “ नगरपालिका सेवक " म्हणजे रोजमजुरीवर अथवा तात्पुरता नेमलेला खेरीजकरून, कायम पूर्णवेळ म्हणून नगरपालिकेकडून 
नेमण्यात आलेला इसम व त्यात रजेवर अगर निलंबनावर असलेल्या नगरपालिका सेवकाचा समावेश होईल . 

(९ ) “ रोगी ” म्हणजे नगरपालिका सेवक किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती . 
( १० ) “ अध्यक्ष ” म्हणजे कणकवली नगरपंचायतीचे अध्यक्ष व त्यात उपनगराध्यक्षाचा समावेश असेल . 

( ११ ) “ मान्यताप्राप्त रुग्णालय ” म्हणजे नगरपालिकेच्या शासनाच्या अगर जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे किंवा त्यांनी चालविलेले 
कोणतेही रूग्णालय, दवाखाना, प्रथमिक आरोग्य केंद्र किंवा प्रसुतीगृह अगर राज्यातील महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपालिकेच्या मालकीचे आणि 
त्यांनी चालविलेले प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराच्या पूर्वमंजुरीने कोणतेही रूग्णालय किंवा दवाखाना , रूग्णालय त्यात कणकवली येथील शासनमान्यताप्राप्त 
खाजगी रुग्णालयांचा समावेश होईल . 

(१२) “ उपचार ” म्हणजे ज्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत रोग्यावर उपचार करण्यात येत असतील अशा मान्यताप्राप्त रूग्णालयांत 
उपलब्ध असलेल्या सर्व वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रियेच्या सोयीच्या वापराने त्यामध्ये पुढील गोष्टीचा समावेश होईल : 

( एक ) प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराला तपासणीसाठी आवश्यक वाटतील अशा विकृती चिकित्साविषयक अणुजीव शास्त्रीय 
किरणोपयोजन शास्त्रीयविषयक किंवा इतर पद्धतीचे प्रयोजन . 

( दोन ) मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत साधारणपणे उपलब्ध असतील अशी औषधेविशेष किंवा सर्वसाधारण लस रोग प्रतिबंधक लस 
( सेरा ) किंवा इतर रोग निवारक पदार्थ पुरविणे . 

( तीन ) आरोग्य लाभासाठी किंवा रोग्याची प्रकृती अधिक बिघडू नये म्हणून प्राधिकृत वैद्यकीय परिचर आवश्यक असल्याचे 
लेखी प्रमाणित करील, अशी मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत सर्वसाधारणपणे उपलब्ध नसणारी औषधेकिंवा सर्वसाधारण लस, रोग प्रतिबंधक 
लस ( सेरा ) किंवा इतर रोग निवारक पदार्थ पुरविणे . 

( चार ) ज्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत रोग्याला दाखल करून घेण्यात आले असेल त्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत सर्वसाधारणपणे 
ज्याची तरतूद असेल अशी सर्वसाधारण कक्षातील ( जनरल वॉर्डस् ) जागा . 
टीप. - अशा मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत विशेष जागा उपलब्ध असेल आणि ( रोगी अशा विशेष जागेचा फायदा घेऊ इच्छित असेल व तो 
अशा जागेच्या आकाराच्या पन्नास टक्के रक्कम आहारासह अगर आहाराशिवाय अशी देण्याची हमी देईल तर त्याला अशी विशेष जागा उपलब्ध 
करता येईल . 

__ ( पाच ) अशा रूग्णालयांमध्ये आंतर रूग्णांसाठी सर्वसाधारणपणे तरतूद करण्यात येईल, अशा परिचर्याविषयक सुविधा . 
टीप. - मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत कामावर नेमलेला परिचर्या कर्मचारी वर्ग रोग्याच्या यथोचित परिचर्येसाठी अपुरा आहे असे वैद्यकीय 
परिचयाचे मत होईल त्या बाबतीत किंवा रोग्याची स्थिती अशी असेल की , त्याला विशेष परिचर्याविषयक सुविधांची आवश्यकता असेल तर 
त्यामध्ये प्राधिकृत वैद्यकीय परिचरास आवश्यक वाटेल अशा मुदतीसाठी जादा परिचारीकेच्या नेमणुकीचा अंतरभाव होईल . 

( सहा ) मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत इतर रोग्यांसाठी सर्वसाधारणपणे पुरविण्यात येईल असा आहार . 
( सात ) स्त्री रोग्याचे बाळंतपण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २- ८ , २०१७/ माघ १३- १९, शके १९३८ 


३ 


( आठ ) रक्त संक्रमण सेवा . 

( नऊ ) शासकीय आणि राज्य प्राप्त अनुदान , रुग्णालये व दवाखाने यांमध्ये फी आकारणीच्या नियमान्वये विहित केलेप्रमाणे 
दंतोपचारासाठी फी आकारणी त्या नियमात अधीन दंतोपचार 

( दहा ) आवश्यक असेल त्या बाबतीत रुग्णालयांमध्ये रोग्यास नेण्यासाठी रुग्णवाहिका सवेची तरतूद . 

( अकरा) “ राज्य " म्हणजे महाराष्ट्र राज्य . 
३. (१) रोग्यास विनामूल्य वैद्यकीय परिचर्या मिळण्याचा हक्क असेल . 

( २ ) खंड (१ ) अन्वये रोग्यास विनामूल्य वैद्यकीय परिचर्येचा हक्क असेल त्या बाबतीत अशा परिचर्येसाठी त्याने खर्च केलेल्या 
भरलेल्या कोणत्याही रकमेचा प्राधिकृत वैद्यकीय परिचाराचे लेखी प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर नगरपालिकेकडून रोग्यास प्रतिपूर्ती करण्यात येईल . 

टीप. - रोग्याच्या निवासस्थानी दहा दिवसांपेक्षा अधिक दिवस परिचर्या चालू राहण्याचा संभव आहे असे प्राधिकृत वैद्यकीय परिचरास वाटेल 
त्या बाबतीत प्राधिकृत वैद्यकीय परिचर जेथे रोग्याच्या उपचारासाठी आवश्यक त्या सोई उपलब्ध असतील अशा निकटतम मान्यताप्राप्त 
रुग्णालयांत रोग्यास दाखल करण्याचा आदेश देईल . 

४ . (१ ) प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराचे असे मत होईल की , रोग्याची स्थिती अशा प्रकारची आहे की , स्वतःखेरीज दुसऱ्या एखाद्या 
व्यक्तीकडून त्याची वैद्यकीय परिचर्या होणे आवश्यक असेल त्यास अध्यक्षांचेपूर्व परवानगीने, 

( अ) त्याच्यामते रोग्यास आवश्यक असलेली वैद्यकीय परिचर्या ज्याच्याकडून मिळू शकेल अशा निकटतम विशेषज्ज्ञाकडेकिंवा 
इतर कोणत्याही वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे पाठविता येईल . 

( ब) प्रवास न करण्याइतका रोगी आजारी असेल तर रोग्याची शुश्रुषा करण्यास अशा विशेषज्ज्ञास किंवा इतर वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यास बोलविता येईल . 

परंतु , अध्यक्षांची अशी पूर्ण परनानगी मिळविण्यास विलंब लागून रोग्याच्या आरोग्यास धोका पोहचविण्याचा संभव असेल तर 
प्राधिकृत वैद्यकीय परिचरास या उपविधीचा खंड ( अ ) किंवा ( ब ) प्रमाणे त्वरित कार्यवाही करता येईल . आणि त्यानंतर अध्यक्षांकडे 
ताबडतोब प्रतिवृत्त पाठविता येईल . 

( २ ) ह्या उपविधीच्या खंड ( १) च्या उप खंड ( अ ) अन्वयेनिकटतमविशेषज्ज्ञाकडेकिंवा कोणत्याही इतर वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे 
पाठविलेल्या रोग्यास या बाबतीत प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराचे लेखी प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विशेषज्ज्ञाच्या किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
मुख्यालयापासून जाण्यायेण्याचा प्रवासभत्ता मिळण्याचा हक्क असेल . 

( ३) ह्या उपविधीच्या खंड ( १) च्या उप खंड ( अ) अन्वये बोलाविलेल्या विशेषज्ज्ञास किंवा इतर कोणाही वैद्यकीय अधिकाऱ्यास 
याबाबत प्राधिकृत परिचराचे लेखी प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर रोग्याच्या ठिकाणापासून जाण्यायेण्याचा प्रवासभत्ता मिळण्याचा हक्क 
असेल . 

( ४ ) जर रोग्यास विशेषज्ज्ञाने किंवा इतर वैद्यकीय अधिकाऱ्याने आपल्या वैद्यकीय तपासणी कक्षात ( कन्सल्टींग रूम )किंवा 
रोग्याच्या निवासस्थानी तपासले असेल तर प्राधिकृत वैद्यकीय परिचरास वाजवी वाटेल अशी सल्ला विषयक फी विशेषतास किंवा इतर 

वैद्यकीय अधिकाऱ्यास देता येईल . 
५ . (१) रोगी आजारी पडला असेल ते ठिकाण प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराचे मुख्यालय नसेल त्याबाबतीत 

( अ) रोग्यास अशा मुख्यालयापासून जाण्यायेण्याचा प्रवासभत्ता मिळण्याचा हक्क असेल . 

( ब ) जर रोगी प्रवास करू न शकण्याइतका आजारी असेल तर प्राधिकृत वैद्यकीय परिचर रोगी आजारी पडला असेल तेथे 
त्याची शुश्रुषा करील आणि प्राधिकृत वैद्यकीय परिचरास त्या ठिकाणापासूनच्या जाण्यायेण्याचा प्रवासभत्ता मिळण्याचा हक्क असेल . 
( २ ) ह्या उपविधीच्या खंड (१) च्या उप खंड ( अ) खालील प्रवास भत्त्याच्या अर्जासोबत वैद्यकीय परिचर्या आवश्यक होती असे 

नमूद करणारे प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराचे प्रमाणपत्र असले पाहिजे. 
( ३ ) उपविधीच्या खंड (१) च्या उप खंड ( ब ) खालील प्रवासभत्त्याच्या अर्जासोबत रोगी प्रवास करू न शकण्याइतका आजारी होता 

असे नमूद करणारे प्राधिकृत परिचराचे प्रमाणपत्र असले पाहिजे . 
६. उपविधी ४ किंवा ५ अन्वये वैद्यकीय परिचर्येसाठी इतर कोणत्याही ठिकाणी रोग्यास जाणे आवश्यक असेल आणि परिचर्येविना प्रवास 
करणे वैद्यकीय दृष्ट्या त्यास धोकादायक होईल असे प्राधिकृत परिचारास वाटेल तर प्राधिकृत वैद्यकीय परिचर एकतर स्वतः रोग्याबरोबर त्याच्या 
भाग एक - अ-( को. वि.पु.)- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३ - १९, शके १९३८ 
इष्टस्थानी जाईल किंवा इतर कोणत्याही परिचरास रोग्याबरोबर पाठविण्यासाठी व्यवस्था करील. परिचर पालिका सेवक असेल तर तो कर्तव्यार्थ 
प्रवास करून असल्याचे मानण्यात येईल . आणि दौऱ्यावर असल्याप्रमाणे बाहेर जाण्याच्या आणि परतीच्या प्रवासासाठी त्यास भत्ता काढता येईल . 
आणि तो पालिका सेवक नसेल तर त्यास रोगी ज्या समूचित वर्गातून प्रवास करीत असेल त्या वर्गाचे किंवा ज्या खालच्या वर्गातून परिचर 
प्रत्यक्षपणे प्रवास करील त्या वर्गाचे प्रत्यक्ष एकेरी भाडे मिळण्याचा हक्क असेल . 

७. (१) उपविधी ४ व ५ अन्वये केलेल्या प्रवासाबद्दल पालिका सेवक दौऱ्यावर असेल तेव्हा त्यास ज्या दरांनी अनुज्ञेय असेल त्याच 
दरांनीमिळेल. 

( २ ) पालिका सेवकास स्वतः ज्या वर्गाने प्रवास करण्याचा हक्क असेल त्याच वर्गाने पालिका सेवकाच्या कुटुंबातील व्यक्तीस प्रवास 
करण्याचा हक्क असेल . 

( ३ ) शासकीय , जिल्हा परिषद अगर नगरपालिका वैद्यकीय अधिकारी यांच्या व्यतिरिक्त रोग्याची शुश्रुषा करण्यासाठी बोलाविलेल्या 
विशेषज्ज्ञास प्राधिकृत वैद्यकीय परिचरास विशेषज्ज्ञाचा दर्जा पहाता वाजवी वाटेल अशा दरांनी प्रवासभत्ता मिळण्याचा हक्क असेल . 
८ . ( १) रोग्यास विनामूल्य उपचार करून घेण्याचा हक्क असेल . 

( २) रोग्यावर रुग्णालयातील आंतररुग्ण म्हणून उपचार करणे आवश्यक आहे . असे प्राधिकृत वैद्यकीय परिचरास वाटेल त्या 
बाबतीत त्यास ( रोग्यास ) अशा उपचारासाठी जेथे आवश्यक उपचाराच्या सोई उपलब्ध असतील अशा मान्यता प्राप्त रुग्णालयात पाठविता येईल . 
रोग्यास अशा रुग्णालयात विनामूल्य उपचार करून घेण्यास हक्क असेल . 

(३ ) जेथे रोगी आजारी पडला असेल त्या ठिकाणच्या किंवा ठिकाणाजवळील मान्यता प्राप्त रुग्णालयात आवश्यक त्या सोई 
उपलब्ध नसतील किंवा अशा मान्यता प्राप्त जागा उपलब्ध नसेल किंवा अशा रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा बेसुमार ताण पडत असेल तर 
विलंबामुळे रोग्याच्या आरोग्यास धोका पोहचणार नसेल तर किंवा प्राधिकृत वैद्यकीय परिचर अध्यक्षांच्या पूर्व मान्यतेने ( जी लेखी घेतली असेल ) 
त्याच्या मते जेथे आवश्यक उपचाराची तरतूद असेल अशा ठिकाणच्या किंवा त्या जवळील जिल्हा बाहेरचे असेल तर ही इतर रुग्णालयात रोग्यास 
पाठविल. 

( ४ ) रोग्याच्या हिताच्या दृष्टीने मान्यता प्राप्त रुग्णालयात उपलब्ध नसतील अशा प्रकारच्या विशेष उपचाराची जेथे तरतूद असेल तर 
( प्राप्त रुग्णालयाव्यतिरिक्त इतर ) अशा रुग्णालयात किंवा आरोग्य धामात रोग्याला पाठविणे अनिवार्य आहे. असे प्राधिकृत परिचाऱ्याला वाटेल 
त्या बाबतीत तो विलंबामुळे रोग्याच्या आरोग्यास धोका पोहोचणार नसेल तर अध्यक्षांचे पूर्व मान्यतेने ( अशी मान्यता लेखी घेतली असेल ) रोग्यास 
विशेष उपचारासाठी अशा निकटतम रुग्णालयात किंवा आरोग्यधामात पाठविल . 

( ५ ) खंड ( १) , ( २ ), ( ३ ) किंवा ( ४ ) अन्वये पालिका सेवकास किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीस कोणत्याही आकाराशिवाय उपचार 
करून घेण्याचा हक्क असेल त्या उपचारासाठी पालिका सेवकाने खर्च केलेल्या किंवादिलेल्या रकमेची प्राधिकृत वैद्यकीय उपचाराचे आवश्यक ते 
प्रमाणपत्र आणि त्याच्या मागणीच्या पृष्ठर्थ प्रमाणके दाखल केल्यानंतर नगर पालिकेकडून प्रतिपूर्ती करण्यात येईल . परंतु , प्राधिकृत वैद्यकीय 
परिचरास समूचित वाटेल अशा रकमेचीच नगर पालिकेकडून प्रतिपूर्ती करण्यात येईल . 

९. ( १) प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराचे असे मत होईल की , समूचित मान्यता प्राप्त रुग्णालयाच्या अभावामुळे किंवा ते दूर असल्यास 
किंवा गंभीर स्वरूपाच्या आजारपणामुळे उपविधी क्रमांक ८ च्या खंड ( २ ) मध्ये उपबंधित केल्याप्रमाणे नाही तर रोग्याच्या निवासस्थानी उपचार 
करता येईल . 

( २) खंड (१ ) अन्वये रोग्यावर त्याच्या निवासस्थानी उपचार करण्यात येतील. तेव्हा त्यास या उपविधीच्या परिशिष्ट “ अ ” मध्ये विहित 
केलेल्या नमुन्यातील प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराचे प्रमाणपत्र आणि प्रमाण के सादर केल्यानंतर आहाराचा खर्च वगळून अशा उपचारासाठी उपविधी 
८ च्या खंड ( २ ) अन्वये जे उपचार विनामूल्य करून घेण्याचा त्यांस हक्क प्राप्त असता त्या त्या उपचाराच्या खर्चाइतकी रक्कम मिळण्याचा हक्क 
असेल . 
__ ( ३) खंड ( २) अन्वये अनुज्ञेय रक्कमांच्या मागण्यासोबत पुढील गोष्टी नमूद करणारे प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराचे लेखी प्रमामपत्र देण्यात 
येईल . 

( अ) खंड ( १) मध्ये निर्दिष्ट केलेले मत का झाले त्याची कारणे, आणि 

( ब ) खंड ( २) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या उपचारांचा खर्च. 
___ १० . प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराने विहित केलेली सर्व औषधे जेथे रोग्यावर उपचार करण्यात येत असेल अशा ठिकाणच्या मान्यता प्राप्त 
रुग्णालयात शक्यतोवर देण्यात येतील : 

परंतु , कितीही औषधे, लसी, रोगप्रतिबंधक लस ( सेरा) किंवा इतर रोगप्रतिबंध पदार्थ अशा रुग्णालयात सर्वसाधारणपणे उपलब्ध नसतील 
त्या बाबतीत परिषद सेवकास अशी औषधे प्रथमतःविकत घेता येतील आणि त्याबद्दलच्या खर्चाची प्राधिकृत वैद्यकीय परिचाराचे प्रमाणपत्र आणि 
आवश्यक प्रमाणके सादर केल्यानंतर नगरपालिकेकडून प्रतिपूर्ती करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २- ८ , २०१७ / माघ १३- १९, शके १९३८ ५ 

औषधी नसले परंतु मुख्यतः अन्नशक्तीवर्धके किंवा प्रसाधन सामग्रीच्या स्वरूपांतील अशा वस्तूंच्या खर्चाची नगरपालिकेकडून प्रतिपूर्ती 
करण्यात येणार नाही . 

तयार केलेले पदार्थ, अन्नशक्तीवर्धके किंवा प्रसाधन सामग्री आहे किंवा कसे हे ठरविण्याच्या प्रयोजनाकरिता शासनाकडून त्याच्या तयार 
करण्यात आलेल्या यादीचा अंगीकार करण्यात येईल . 

११. ( १) या उपविधी अन्वये अनुज्ञेय अशा प्रतिपूर्तीसाठी सर्व मागण्या औषध खरेदी केल्याच्या तारखेपासून किंवा त्यासाठी खर्च केले 
तारखेपासून एक वर्षाच्या आत संबंधित नगरपालिका सेवकाच्या नियंत्रण प्राधिकाऱ्याकडे सादर करण्यात येतील आणि संबंधित नगरपालिका 
सेवकाचे भत्ते व मानधन ज्या लेखाशीर्षाच्या खाली खर्च घालण्यात येतात त्याच लेखाशीर्षाच्या खाती खर्च घालण्यात येतील . 

( २) प्रतिपूर्तीच्या सर्व मागण्यासंबंधित नगरपालिका सेवकाच्या प्रवासभत्त्याच्या बिलावर प्रतिस्वाक्षरी करण्याची ज्याला शक्ती प्रदान 
करण्यात आली असेल त्या नियंत्रण प्राधिकाऱ्याकडून प्रतिस्वाक्षरीत करण्यात येतील अशा सर्व मागण्यांच्या पृष्ट्यर्थ आवश्यक ती बिले, प्रमाणके , 
प्रमाणपत्रे आणि इतर कागदपत्रे देण्यात येतील. नियंत्रक अधिकारी मागण्यांवर प्रतिस्वाक्षरी करण्यापूर्वी या नियमाखाली त्या अनुज्ञेय असल्याबद्दल 
स्वतःची खात्री करून घेईल. 

( ३) नगरपालिका सेवकाच्या आजारपणात झालेल्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती नगरपालिका सेवकाच्या मृत्यू झाल्याच्या बाबतीत त्याच्या 
कायदेशीर वारसास करण्यात येईल . 

१२ . ( १) या उपविधी अन्वये विनामूल्य, वैद्यकीय परिचर्या आणि उपचार मिळण्याचा हक्क असलेल्या रोग्यासदिलेल्या सेवासंबंधातील 
परंतु रोग्यावरील वैद्यकीय परिचर्या किंवा त्याच्यावर केलेले उपचार यामध्ये अंतर्भूत नसतील असे आकार प्राधिकृत वैद्यकीय परिचराकडून 
निर्धारित करण्यात येतील आणि ते रोग्याकडून देण्यात येतील तसेच नगरपालिकेचानिर्णय अंतिम असेल. 

( २ ) वैद्यकीय परिचर्याकिंवा उपचार यामध्ये एखाद्या सेवेचा अंतर्भाव होतो किंवा कसे याबाबत कोणतेही प्रश्न उद्भवल्यास तो स्थायी 
समितीकडे सोपविण्यात येईल . व ती जरूरी वाटल्यास नगरपालिकेकडे सोपवील. त्यावर नगरपालिकेचा निर्णय अंतिम राहील . 

१३. निरसन व व्यक्तिशः ज्या तारखेस हे उपविधी अंमलात येतील त्या तारखेस या उपविधीसारखे जे कोणतेही नियम, उपविधी अगर 
तडजोड शर्ती अंमलात असतील ते नियम, उपविधी अगर तडजोडीच्या शर्ती हे , उक्त नियमान्वये उपविधी अन्वये अगर जोडीच्या शर्ती अन्वये 
करण्यात आलेल्या किंवा करावयाच्या योजिलेल्या गोष्टी यांच्या बाबतीत असेल त्या शिवाय रद्द होतील . 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१७. 


उदय चौधरी , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २- ८ , २०१७/ माघ १३- १९, शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

____ आदेश 
क्रमांक एनपीए-२३/ ८७ / २०१६ - महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणे ) अनुक्रमे ( सुधारणा) नियम , 
२००९ व ( सुधारणा ) नियम, २००६ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ( ४ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , उदय चौधरी , जिल्हाधिकारी,सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपंचायत वाभवे- वैभववाडीचे 
दिनांक १३ जानेवारी २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार निवडून आलेले 
आहेत : 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचेनाव 


निवड झालेले पद 

( ४ ) 


( २ ) 


निवडून आलेल्या सदस्याचेनाव 

( ३ ) 
श्री . संजय सखाराम चव्हाण 
श्रीमती संपदा शिवाजी राणे 


वाभवे- वैभववाडी 
वाभवे- वैभववाडी 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २१ जानेवारी २०१७. 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


